परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर तालुक्यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र. २६ /नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १५ मार्च, २०२१. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअआऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/२४४०, दि.०४/०९/२०२०. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २१-२००१मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, परभणी यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, परभणी यांचा ठराव विचारात घेता, 
सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, परभणी यांचा ठराव विचारात घेऊन परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर तालुक्यातील 
खालील रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
म तं । दर्जोन्नती 
अ प्रस्तावित रस्त्याचे नांव॑ | साखळी क्रमांक | करावयाची एकूण ककमी 
लांबी नंतरचा क्रमांक 
लांबी (कि.मी.) 


ea बेळखेडा ते प्रिपाळा रस्ता. | ०/०० ते 3/00 | 3.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४२ 


२  ।बोरीते जूना Reo रस्ता. । 0/00 ते ३/५०० | ३.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१४३ 


३ प्रजिमा-३३ पासून बोरी ते o/o ते ३/०० ३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४४ 
डोहरा रस्ता. 


४ | चारठाणा ते राज्यमार्ग-२२२ | ०/०ते १/०० १.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४५ 
साहील धाबा पर्यंत रस्ता. 


५ | चारठाणा ते मोहाडी ग्रामा- । ०/० ते ४/२०० | ४.२००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४६ 
४९ पर्यंत रस्ता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.२६ /नियोजन-२ 


दर्जोन्नत 
भा , ह दर्जोन्नती 
अ प्रस्तावित रस्त्याचे नांव॑ । साखळी क्रमांक | करावयाची एकूण ronan 
wich नंतरचा क्रमांक 
लांबी (कि.मी.) 

६ ।चारठाणाते कान्हा ०/० ते ३/७५० | 3.940 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४७ 
सावरगांव वस्ती पर्यंत रस्ता. 

७ । इजिमा-३६ ते कडसावंगी ।०/० ते ३/०० ।३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४८ 
रस्ता. 

८  । जोडरस्ता बोरी ते राज्यमार्ग | ०/०० ते ४/०० ।४.० कि.मी. सदर रस्त्याची ४.०० 
२४८ ते ग्रामा-१०८ पर्यंत कि. मी. लांबी ग्रामीण 
रस्ता. मार्ग क्र.-११५ मध्ये 

समाविष्ट करण्यात येत 
आहे. ग्रामा-११५ ची 
पूर्वीची लांबी-०.७५० 
कि.मी. असून त्यामध्ये 
४.०० कि.मी लांबी 
समाविष्ट केल्यानंतर 
ग्रामा-११५ची एकूण 
लांबी ४.७५० कि.मी. 
इतकी होईल. 

एकूण २५.४५० कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील परभणी जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २५.४५० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(२८५१.३९ + २५.४५०) म्हणजेच २८७६.८४० कि. मी. इतकी होईल. 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१६१५३१५१८४१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Prashant Vinayakrao ५ otra w-ratewon 
Patil क ९814695850 


26 ashani 10 Patil 
Date: 2021.03.16 15:36:11 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

२) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.२६ /नियोजन-२ 


३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

४) जिल्हाधिकारी, परभणी 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद परभणी. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परभणी 

) 
) 
) 


७) कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद (बां) उत्तर विभाग, नांदेड 
८) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
९) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

१०) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

११) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


